महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक: असप्र २०१९/सं.क्र.१२११/प्र.क्र. ११६/चौदा 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०४/१०/२०१९ 
प्रति, 

अवर सचिव(आस्थापन)/(प्रशिक्षण) 

सोबतच्या यादीप्रमाणे संबंधित प्रशासकीय विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


विषय:-राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत अवर सचिव गट-अच्या 


अधिकाऱ्यांसाठी पदोन्नती नंतरचे प्रशिक्षण. 
संदर्भ:- प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, यशदा, पुणे, यांचे दि.०५/०९/२०१९ चे पत्र. 


महोदय, 

राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत गट-अ साठी पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण देण्याबाबत शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग, क्रमांक:टिआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ दि.२३.९.२०११ नुसार विहीत केले आहे. त्यानुसार गट-अ प्रवर्गात 
पदोन्नत झालेले अवर सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांना यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेमार्फत 
दि.११/११/२०१९ ते दि.२२/११/२०१९ या कालावधीमध्ये प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. सदर प्रशिक्षणासाठी 
नामनिर्देशित अधिकाऱ्यांची यादी सोबत जोडली आहे. 


२. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार देण्यात येत असून उपस्थिती अनिवार्य आहे. प्रशिक्षणास नामनिर्देशित 
अधिकारी गैरहजर राहिल्यास प्रशिक्षणाचा खर्च संबंधित व्यक्‍तीच्या पगारातून वसूल करण्यात येईल. तसेच शासन परिपत्रक 
दि.२७ मे, २०१४ नुसार यापुढे दरवर्षी वेतनवाढ देताना अधिकारी व कर्मचारी यांनी नेमून दिलेले प्रशिक्षण पूर्ण केले किंवा कसे 
याची पडताळणी होणार आहे. तसेच यासंदर्भात सा.प्र.वि. कार्या.१४-ब च्या दिनांक-१३/०५/२०१५ च्या परिपत्रकान्वये 
प्रशिक्षणाबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत, त्याचेही अवलोकन व्हावे सदर प्रशिक्षण कालावधी मध्ये प्रशिक्षणार्थीनी प्रकल्प 
अहवाल तयार करून त्याचे सादरीकरण करणे अनिवार्य आहे. 


३. प्रशिक्षणासाठी पुणे येथे जाण्या-येण्याची व्यवस्था प्रशिक्षणार्थी यांनी स्वत: करावयाची असल्याबाबत संबंधितांना 
कळविण्यात यावे व त्यांना प्रशिक्षणासाठी दिनांक ०८/११/२०१९ (म.नं.) कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही संबंधित विभागामार्फत 
करण्यात यावी. नामनिर्देशित व्यक्‍तीस संबंधित विभागप्रमुखांनी कार्यमुक्त करणे सक्तीचे आहे. सदर आदेशाची एक प्रत 
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे तसेच या कार्यासनास पाठविण्यात यावी. प्रशिक्षणाबाबत श्री.सदाशिव 
पाटील (मो.नं.९१५८५५५१९४), अतिरिक्‍त संचालक, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था तथा निबंधक, यशदा, पुणे तसेच श्री.गोरक्ष 
गोफणे, प्रकल्प कार्यकारी (मो.नं.९५९५४५३५४५) यांचेशी संपर्क साधण्यास प्रशिक्षणार्थीना कळविण्यात यावे. 


४. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०१९१००५१२००३६५००७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


आपला, 
सहपत्र : वरीलप्रमाणे यादी. Gajanan Bhimrao Gurav - 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. श्री. सदाशिव पाटील, अतिरिक्‍त संचालक, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था तथा निबंधक, यडावंतराव चव्हाण विकास 
प्रशासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर रस्ता, पुणे ४११००७, 
२. संबंधित अधिकारी त्यांच्या प्रशासकीय विभागा मार्फत, 
३. कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्या-१२-अ 
४. साप्रवि- कार्या.१४ संग्रहार्थ 


अवर सचिव पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण - दि.११/११/२०१९ ते दि.२२/११/२०१९ 


Bu अधिका-याचे नाव | शैक्षणिक अर्हता | प्रवर्ग जन्मदिनांक | सेवानिवृत्ती दिनांक सध्याचा विभाग 
अ.क्र. | श्रीमती 


७ सं.कृ.भोसले बी.कॉम an ०६-११-१९६४ ३०-११-२०२२ सा.प्र.वि २९/०३/२०१२ sanjay.bhosale@nic.in 
श्री ।वि.द.फणसेकर बी.कॉम १४-११-१९६४) ३०-११-२०२२ ०३/०४/२०१८ ९८२१९८७६९४ 


| 1. शि _ शि प 


बी.ए 
५ । श्रीमती ।क.श्री.पोतदार पवल ०२/१२/१९७४ ३१/१२/२०३२ सा.प्र.वि ०१/०६/२०१९ kavita.potdar@nic.in ९९७७५९८६५३ 
एम.एस्सी. 

श्री |आ.अ.माळी अँग्री) खुला | ०४/०३/१९७९ ३१-०३-२०३७ म.वव.वि १४/११/२०१८ iasanand2010@gmail.com ९९२०६४५२५४ 
एम.टेक.(कृषी 

श्रीमती ।नि.ए.गिंदे इमाव | ०८/०१/१९८४ ३१-०१-२०४२ कृषी व पदुम विभाग १४/११/२०१८ neeta.shinde@nic.in ९७३०५८२५१० 
अभियांत्रिकी) 

4 


अवर सचिव 
पदावरील तदर्थ 
पदोन्नतीचा दिनांक 


ई-मेलचा पत्ता भ्रमणध्वनी क्रमांक 


सा.प्र.वि. 
(निवडणूक शाखा/का.३३) 


अवर सचिव 
पदावरील तदर्थ 
पदोन्नतीचा दिनांक 


जन्मदिनांक 


शि शि 
| २९६९०७५७४२ 


शा.शि.व क्रि.वि. 
१३/०५/१९७५ ३१/०५/२०३३ राज्य निवडणूक 


एकूण | श्री अधिका-याचे नाव  । शैक्षणिक अर्हता 
अ.क्र. | श्रीमती 


एम कॉम 
वि श्रीमती [रीना विठ्ठल फणसेकर 


०५/०६/२०१३ 


reena.phansekar@nic.in 


(प्रतिनियुक्ती) 
( am) आयोग 220238319 


प्रवर्ग 
एम.एस्सी. 
प्रआ.पाटील अँग्री, खुला | १२/०५/१९८० ३१-०५-२०३८ शा.शि.व क्रि.वि. १४/११/२०१८ pramod.patil@nic. in ९६९९५९१००१ 
एम.एस.सी. न.वि.वि. 
१३ सि.फ.मोकाशी अग्री) खुला | २५/०७/१९७६ ३१-०७-२०३४ प्रतिनियुक्ती) १४/११/२०१८ mokashisidhu@gmail.com ९६९९६९१००१ 
i भंत 


खुला | २३/११/१९७९ १४/११/२०१८ 
खुला | २७/१२/१९८३ न.वि.वि. ०१/०६/२०१९ veena.more@nic.in 


& 


oot 


niketa.pande@nic.in 


श्रीमती |वि.बा.मोरे खु 
व.ल.इटेवाड —_ अज 
श्रीमती ।स्व.नि.देशपांडे खुला 


ल 


a 


9c 


एम.एस्सी. 
र.ना.पाटील अँग्री 
; एम.एस्सी. 
ग.सं.कचरे अग्री भज: 
हक्के | क| 


4 


& 


20 


oO me) oe) 
Pa) mn Ls 


one 


एकूण | श्री वेक 


२१ 


०१/०६/२०१९ kiran.jadav79@nic.in ९००४२३०००२ 
बी.एस्सी. 
२४ PHY) खुला ०१/०५/१९८३ ३०/०४/२०४१ ०१/०६/२०१९ spko10583@gmail.com ९७६६६९१९६८ 
एम.एस्सी. 
२५ अ.बा.पाटणकर खुला ०९/०२/१९७९ २८-०२-२०३७ 
(अँग्री) 


श्री 


(अँग्री.) 
श्री.दादासाहेब सोपान 
खताळ 
प्र.पां.लुबाळ 


% 


#4 
% 


२७ 
२८ 
३० 
१ 


३ 


एम.एस्सी. 
(अँग्री.) 


ww 
A 


अवर सचिव 

अधिका-याचे नाव | शैक्षणिक अर्हता । प्रवर्ग जन्मदिनांक | सेवानिवृत्ती दिनांक सध्याचा विभाग पदावरील तदर्थ 

. | श्रीमती दिनांक 
पदोन्नतीचा दिनांक 


एम.एस्सी. 
३६ | श्रीमती |क्रांमि.पाटील बी.ए. इमाव | २०/०३/१९८२ ३१/०३/२०४० सा.आ.वि. 
(प्रतिनियुक्ती) 
ी एम.एस्सी. 
ह | आ, तमाशात अग्री) इमाव । ०५/०९/१९८० | ३०/०९/२०३८ | आ.वि.वि. (प्रतिनियुक्ती) 
३८ | श्री ।सं.ब.संदानशिव बी कास अजा । ०५-०६-१९६५ गोह पर्यावरण विभाग 
चि एल.एल.बी. मय nee प्रतिनियुक्ती) 
‘ig ois 


व जसंवि 
श्री |आ.स.रामटेके मृद वि ०१/०६/२०१९ कयतात रडला ९९२०८९८९०१ 
(प्रतिनियुक्ती) @ ९ 


